दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या 
दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या 
पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील 
दुकान मोफत उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपंग-२०२१/प्र.क्र.७५/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. अपंग२०१८/प्र.क्र.१२६/अ.क.२ 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या 


वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याची योजना राज्यात लागु 


करण्यास झासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने या योजनेकरीता निधी उपलब्ध करून 


देण्याकरिता स्वतंत्र नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही 


फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देणे, त्या अनुषंगाने या 


योजनेकरीता स्वतंत्र नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.एन-०३ 


Grant No. N-03 


मराठी लेखाशिर्ष 


इंग्रजी लेखशिर्ष 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

०२- समाज कल्याण 

१०१- दिव्यांगाचे कल्याण 

(०५)- शारिरीक दृष्ट्या दिव्यांगासाठी इतर योजना 


(०५)(२६) - दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या 
दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरण स्नेही 
फिरत्या वाहनावरील दुकान मोफत उपलब्ध करुन 
देणे (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) 


2235- Social Security and Welfare 

02- Social Welfare 

101- Welfare of Handicapped 

(05) - Other Scheme for Physically Handicapped 
(05)(26) Provide eco-friendly vehicle for 


promoting self-dependency for disabled persons 


(Mobile Shop on Vehicle) 


कार्यक्रम/दत्तमत (2234 सी४७५) 


Scheme /Voted (2235 C475) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपंग-२०२१/प्र.क्र.७५/महामंडळे 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने दिनांक १७.०९.२०२० व वित्त विभागाने दिनांक 


०६.११.२०२० रोजी दिलेली सहमती व मा. महालेखापाल कार्यालय, (लेखा व हकदारी)-१ यांच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं. ख.वि/चा-१/सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग/यूओआर-१९६/ 


२०१९-२०/१२५६, दि.१७.०३.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१११४४२१२१४२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DINESH RAMCHANDRA 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महालेखापाल 9,2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल १,२ (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७ मंत्रालय, मुंबई 

५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई 

७. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. रोखलेखापाल, (लेखा शाखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती/महामंडळे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


